RNI No. MAHBIL / 2009/ 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक ६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९-१५ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे कार्यालय 
वाचले. - (१ ) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४- ख ( १) 

( २) मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक एसईसी / १०९५ / १०१/ डेक्स - ३, दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश क्रमांक रानिआ/जिपपंस -२०१० / प्र. क्र . ९ / का - ७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० . 
( ४ ) शासन परिपत्रक , क्र . संकीर्ण. ०२ / २०११ / प्र. क्र . १३/ ई- १, दिनांक २९ मार्च २०१२ . 
( ५ ) तहसीलदार, महाड, पनवेल , उरण यांचे अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक साशा/ कार्या-१ / ब- ७ / ग्रा.पं. निरर्हता / २०१६ . — ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ५ अन्वये माहे ऑगस्ट , २०१५ मध्ये ग्रामपंचायत , भेलोशी, 
नरवण, बिरवाडी , आसनपोई, पणदेरी , अप्पर तुडील , शेल , निगडे, तेलंगे, घावरेकोंड , पिंपळकोंड , मुमुर्शी, ता . महाड, खैरवाडी , उलवे, 
पिसार्वे, ता . पनवेल , हनुमान कोळीवाडा , पाणजे, ता. उरण येथील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये खालील उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचे 
हिशेब निवडणुकीचेनिकाल प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत विहित केलेल्या ठिकाणी सादर केले नसल्याचे कळविले आहे. 

ज्याअर्थी, खालील उमेदवारांना त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी दिनांक ९ मे २०१६ रोजी सुनावणी घेण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणीमध्ये 
काही उमेदवार गैरहजर राहिलेले आहेत . त्यामुळे त्यांना याबाबत काहीही सांगण्याचे नाही असे गृहीत धरण्यात येत आहे व काही उमेदवारांनी 
उपस्थित राहून त्यांचे लेखी म्हणणे दिलेले आहे . परंतु , त्यांनी केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यामुळे फेटाळण्यात येत आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . १ अन्वये ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने मा. राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचेहिशेब देण्यात कसूर केल्यास अशा व्यक्तीस , अशा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या 
कालावधीकरिता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे ; 
___ ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ३ अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ मधील कलम १४ - ख (१) चे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत ; 
___ ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ४ अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाखालील निवडणुकांसह ग्रामपंचायतविषयक जिल्हाधिकारी यांचे सर्व 
काम अपर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत . 


भाग एक - अ- ( को .वि . पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ - १५ , शके १९३८ 


ज्याअर्थी, वर नमूद सर्व ग्रामपंचायतीचे सार्वत्रिक निवडणुकीचेनिकाल दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत . सदर 
दिनांकापासून ३० दिवसांत दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत खर्चाचेहिशेब राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे सादर करणे आवश्यक 
होते. सबब , खालील उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचेहिशेब सादर करण्यात कसूर केलेली आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४- ख (१ ) मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , पी . डी . मलिकनेर, 
अपर जिल्हाधिकारी , रायगड खालील उमेदवारांना या आदेशापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता , त्यांचेनावासमोर नमूद केलेल्या ग्रामपंचायतीचा 
सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवित आहे : 


अ .क्र . 
( १ ) 
१ 


ग्रामपंचायतीचे नाव 


अ .क्र . उमेदवाराचेनाव 
( २ ) 

( ३ ) 
१ विमल भाऊ वाघमारे 


उमेदवाराचा पत्ता 

( ४ ) 


ا 


२ 


भोवरी चंद्रकांत वाघमारे 


لہ 


३ इकबाल इब्राहिम चाफेकर 


४ फातिमा सिद्दी चाफेकर 


५ 


५ मिनल मिलिंद पवार 


६ 


मनोहर बाळू जाधव 


७ सुप्रिया सचिन बागडे 


८ अमृता कौस्तुभ धारिया 


९ 


अनिल दत्तात्रेय नगरकर 


१० 


जयश्री धोंडीराम महाडिक 


ग्रामपंचायत , भेलोशी, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , नरवण, ता . महाड , 
जि . रायगड. 
ग्रामपंचायत , नरवण, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , नरवण, ता . महाड , 
जि . रायगड. 
ग्रामपंचायत , नरवण, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , नरवण, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , बिरवाडी, ता . महाड , 
जि . रायगड. 
ग्रामपंचायत, बिरवाडी, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , बिरवाडी, ता . महाड, 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत, बिरवाडी, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत, बिरवाडी, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , बिरवाडी, ता . महाड , 
जि . रायगड. 
ग्रामपंचायत , आसनपोई, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , आसनपोई, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , आसनपोई, ता . महाड, 
जि . रायगड. 
ग्रामपंचायत , आसनपोई, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , आसनपोई , ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , आसनपोई, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , पणदेरी , ता . महाड, 
जि . रायगड . 


ग्रामपंचायत , भेलोशी, ता , महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , नरवण, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , नरवण, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , नरवण, ता . महाड , 
जि . रायगड. 
ग्रामपंचायत , नरवण, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , नरवण, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , बिरवाडी, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , बिरवाडी, ता . महाड , 
जि . रायगड. 
ग्रामपंचायत , बिरवाडी, ता . महाड, 
जि . रायगड. 
ग्रामपंचायत , बिरवाडी , ता . महाड , 
जि . रायगड. 
ग्रामपंचायत , बिरवाडी , ता . महाड , 
जि . रायगड. 
ग्रामपंचायत , बिरवाडी, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , आसनपोई , ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , आसनपोई, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , आसनपोई , ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , आसनपोई, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , आसनपोई, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , आसनपोई, ता . महाड , 
जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत, पणदेरी , ता . महाड , 
जि . रायगड . 


११ शिवाजी गजानन चिनके 


१२ साधना दत्तात्रेय कदम 


१३ 


१३ अलका धोंडीराम गायकवाड 
१३ 


१४ शोभा नारायण जाधव 


१५ वसंत तुकाराम खोपडे 


१६ रुपाली योगेश म्हस्के 


१७ माधुरी महेंद्र गुडेकर 


१८ प्रकाश खेळाजी पवार 


१९ 


१९ सोनल बाबूराम पवार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९- १५ , शके १९३८ 


३ 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


(५ ) 


२० पांडूरंग नामदेव जगदाळे 


२१ शिलावती नामदेव निर्मल 


२२ हर्षला विनायक तुपट 


२३ अश्विनी ज्ञानेश्वर मोरे 


२४ रेखा प्रशांत खैरे 


२५ 


लक्ष्मी दगडू धोंडगे 


२६ सहादेव महादेव पवार 


२७ सुलोचना सहादेव पवार 


ग्रामपंचायत , अप्पर तुडील, ता . महाड, ग्रामपंचायत , अप्पर तुडील , ता . महाड , 
जि . रायगड . 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , अप्पर तुडील, ता . महाड , ग्रामपंचायत , अप्पर तुडील , ता . महाड, 
जि . रायगड . 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , शेल, ता. महाड , ग्रामपंचायत , शेल . ता . महाड , 
जि . रायगड. 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , निगडे, ता . महाड , ग्रामपंचायत , निगडे, ता . महाड , 
जि . रायगड . 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , तेलंगे मोहल्ला , ग्रामपंचायत , तेलंगे मोहल्ला, ता . महाड , 
ता . महाडा , जि . रायगड . 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , घावरेकोंड, ता . महाड , ग्रामपंचायत , घावरेकोंड , ता . महाड , 
जि . रायगड . 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , पिंपळकोंड , ता . महाड , ग्रामपंचायत , पिंपळकोंड, ता . महाड , 
जि . रायगड . 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , पिंपळकोंड, ता . महाड , ग्रामपंचायत , पिंपळकोंड, ता . महाड, 
जि . रायगड . 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , मुमुर्शी, ता . महाड , ग्रामपंचायत , मुमुर्शी, ता . महाड , 
जि . रायगड . 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , खैरवाडी, ता . पनवेल , ग्रामपंचायत , खैरवाडी, ता . पनवेल , 
जि . रायगड. 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , पिसार्वे, ता . पनवेल , ग्रामपंचायत , पिसार्वे, ता . पनवेल, 
जि . रायगड . 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , उलवे, ता . पनवेल , ग्रामपंचायत , उलवे, ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , उलवे, ता . पनवेल , ग्रामपंचायत , उलवे, ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 

जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत , हनुमान कोळीवाडा , ग्रामपंचायत , हनुमान कोळीवाडा 
ता . उरण, जि . रायगड . 

ता . उरण , जि . रायगड . 
ग्रामपंचायत, पाणजे , ता . उरण , ग्रामपंचायत , पाणजे, ता . उरण , 
जि . रायगड. 

जि . रायगड. 


२८ पार्वती महेश वाघमारे 


१ सफरा कमळी कृष्णा 


२ म्हात्रे संजना गोरक्षनाथ 


३ कोळी रामनाथ महादेव 


४ कोळी सुगंधा प्रकाश 


५ दिक्षा भगवान कोळी 


३४ 


२ 


पुष्पा प्रदिप भोईर 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३१ मे २०१६ . 


पी . डी . मलिकनेर , 
अपर जिल्हाधिकारी, रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


